मे. रेमंड लक्झरी कॉटन्स लि., अमरावती या 
घटकाने वस्रोद्योग धोरण, २०११-१७ या कालावधीत 
बँक अर्थसहाय्यीत व स्व-अर्थसहाय्यीत निधीतून 
खरेदी केलेल्या यंत्रंसामुग्रीवरील गुंतवणूकीवर 
THT धोरण, २०१८-२३ नुसार भांडवली 
अनुदान मंजूर करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
धोरण-२०२४/प्र.क्र.१०५/ टेक्स-५ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक - २६ सप्टेंबर,२०२४. 
वाचा :- 
१) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक धोरण-२०११/प्र.क्र.३३५/टेक्स-२, 
दि. ०२ जानेवारी, २०१२. 
२) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक धोरण-२०१२/प्र.क्र.१/टेक्स-२, 
दि. १ मार्च, २०१२. 
३) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक धोरण-२०१५/प्र.क्र.१५१/टेक्स-५, 
दि.०२ डिसेंबर, २०१५ . 
8) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रो्योग विभाग क्रमांक धोरण-२०१५/प्र.क्र.३६५/टेक्स-५, 
दि.१८ एप्रिल, २०१६. 
५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक धोरण-२०१७/प्र.क्र. ६/टेक्स-५, 
दि.१५ फेब्रुवारी, २०१८. 
६) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक धोरण-२०१७/प्र.क्र. ६/टेक्स-५, 
दि.२१ डिसेंबर, २०१८. 
७) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्रमांक धोरण-२०१९/प्र.क्र. १/टेक्स-५, 
दि.१६ जानेवारी, २०१९. 


प्रस्तावना- 

मे.रेमंड लक्झरी कॉटन्स लि., अमरावती या घटकांस रोजगार निर्मितीच्या निकषावर उद्योग विभागाने 
fess प्रकल्पाचा दर्जा दिला आहे. या प्रकल्पाने वस्त्रोद्योग धोरण, २०११-१७ या कालावधीत बँक अर्थसहाय्यीत व 
स्व-अर्थसहाय्यीत निधीतून खरेदी केलेल्या यंत्रंसामुग्रीवरील गुंतवणूकीवर वस्त्रोद्योग धोरण, २०१८-२३ नुसार 
भांडवली अनुदान मंजूर करण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार मा. मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली उद्योग 
विभागासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीने दि.२०.०२.२०१९ रोजी बैठकीत सदर प्रकल्पास 
वस््रोद्योग धोरण २०१८-२०२३ मधील तरतूदीनुसार बँक सहाय्यित व स्वंयसहायित गुंतवणूकीवर भांडवली अनुदान 
देय करण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आलेला आहे. तथापि, सदर मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दि. २०.०९.२०१९ च्या 
बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये सदर निर्णयाबाबात स्पष्टता नसल्याने यानिर्णयाची अंमलबजावणी करण्यात आली नाही. 


त्यामुळे मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या दि. २०.०२.२०१९ च्या बैठकीच्या इतिवृत्तामध्ये सुधारणा करुन मंत्रिमंडळ 
उपसमितीच्या दि.०५.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयानुसार मे. रेमंड लक्झरी कॉटन्स लि., 
अमरावती या घटकाने त्यांचे प्रकल्पात वस्त्रोद्योग धोरण २०११-१७ या कालावधीत, बँक अर्थसहाय्यीत निधी व 


झासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०२४/प्र.क्र.१०५/ टेक्स-५ 


स्वयंसहाय्य निधीतून खरेदी केलेली यंत्रंसामुग्री, संलग्न उपकरणे यावरील गुंतवणूकीवर वस्त्रोद्योग विभागाने 
त्यांच्या दि.२१.१२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ मधील मुद्दा क्र. ७.४.अ. मध्ये केलेल्या 
सुधारणेनुसार भांडवली अनुदान मंजूर करण्याबाबत मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव दि. २३ सप्टेंबर,२०२४ रोजीच्या 
मंत्रीमंडळ बैठकीत सादर करण्यात आला होता. सदर बैठकीमध्ये मे. रेमंड लक्झरी कॉटन्स लि., अमरावती या 
घटकाने त्यांचे प्रकल्पात वस्त्रोद्योग धोरण २०११-१७ या कालावधीत, बँक अर्थसहाय्यीत निधी व स्वयंसहाय्य 
निधीतून खरेदी केलेली यंत्रसामुग्री, संलग्न उपकरणे यावरील गुंतवणूकीवर दि.२१.१२.२०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये, TAIT धोरण २०१८-२३ मधील मुद्दा क्र. ७.४.अ. मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार भांडवली अनुदान 
मंजूर करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय- 

मे. रेमंड लक्झरी कॉटन्स लि., अमरावती या घटकाने त्यांचे प्रकल्पात वस्त्रोद्योग धोरण २०११-१७ या 
कालावधीत, बँक अर्थसहाय्यीत निधी व स्व-अर्थसहाय्यीत निधीतून खरेदी केलेली यंत्रंसामुग्री, संलग्न उपकरणे 
यावरील गुंतवणूकीवर दि.२१.१२.२०१८ च्या शासन निर्णयान्वये, वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ मधील मुद्दा क्र. ७.४.अ. 
मध्ये केलेल्या सुधारणेनुसार भांडवली अनुदान मंजूर करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. सदर IRA निर्णय मंत्रिमंडळाच्या दिनांक २३.०९.२०२४ रोजीच्या बैठकीतील निर्णयानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२४०९२६१८२६०१३४०२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 
SHRIKRISHNA 


BABURAO PAWAR 


(श्रीकृष्ण पवार) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 
मा.राज्यपालांचे प्रधान सचिव. 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे अपर मुख्य सचिव, 
मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (गृह, विधी व न्याय), महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 
मा.उपमुख्यमंत्री तथा मंत्री (वित्त), महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव. 
५. मा. मंत्री (सवी यांचे खाजगी सचिव. 
६. मा.विरोधी पक्षनेता,महाराष्ट्र विधानसभा यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 
७. मा.विरोधी पक्षनेता,महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे खाजगी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
विधानभवन, मुंबई. 
८. मा.खासदार (सवी 
९. मा.आमदार(सवी 
१०. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य,मंत्रालय,मुंबई. 
११. सर्व अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव /सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२. सचिव (वस्त्रोद्योग, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


Cc “७ A -O 


पृष्ठ 3 पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः धोरण-२०२४/प्र.क्र.१०५/ टेक्स-५ 


१३. आयुक्‍त (वस्त्रोद्योग) वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, नागपूर. 

१४. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१५. महालेखापाल, (लेखा व लेखा अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षा) महाराष्ट्र राज्य 9/2, मुंबई,नागपूर 
१६.व्यवस्थापक, टफ सेल मधिल बँक (ई-मेलद्वारे) 

१७. संचालक मे.रेमंड लक्झरी कॉटन्स लि., अमरावती . 

१८ .निवड नस्ती (टेक्स-५). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


